अंबाझरी पो.स्टे.,नागपूर शहर येथील 
गु.र.क्र.१५६/२०१४ (विशेष सत्र प्र.क्र.०४/ 
२०१४) व दिवाणी अर्ज क्र.३३९/२०१७, या 
गुन्ह्यांमधून उद्भवणाऱ्या प्रकरणामध्ये 
मा.एम.पी.आय.डी. न्यायालय, नागपूर येथे 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. श्रीम.कल्पना पांडे 
यांना शासकीय दराने फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०५१८/प्र.क्र.१४६/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जून, २०१८ 


संदर्भ शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी १४१७/२०९३/प्र.क्र.२९७/डी- 
१४, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०१७ व शासन पत्र क्र.एसपीपी-२०१८/एएस-५०/का- 
१४, दि.०५/०६/२०१८. 
शासन निर्णय: 
अंबाझरी पो.स्टे.,नागपूर शहर येथील गु.र.क्र.१५६/२०१४ (विशेष सत्र 
प्र.क्र.०४/२०१४) व दिवाणी अर्ज क्र.३३९/२०१७, या गुन्ह्यांमधून उद्भवणाऱ्या प्रकरणामध्ये 
मा.एम.पी.आय.डी. न्यायालय,नागपूर येथे शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी 
अँड.श्री.कल्पना पांडे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दि.२२ नोव्हेंबर, 
२०१७ च्या अधिसूचनेद्वारे व दि.०५/०६/२०१८ च्या शासन पत्रान्वये विशोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीम.कल्पना 
पांडे यांना शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांक मिटींग - २०११/(२४९)/डी-१४, 
दिनांक १५.०२.२०१४ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेली शासकीय फी अदा करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी 
अँड.श्रीम.कल्पना पांडे यांना शासकीय फी व्यतिरीक्त अन्य कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय 
असणार नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०५१८/प्र.क्र.१४६/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 

४. हा शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मिटींग - २०११/ 
(२४९)/डी-१४, दिनांक १५.०२.२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०१८०७०२१०४५२१६८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhal 


Kishor Shyamrao ५7५0५५ 
0=ce6f6edd7e1 dfcéb4d6b65b7d93aalaldbcf0ec79c7 
2143850ff6e8fdcb4c0d, 


B h a | e fa 0 rialINumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1e58426881 bc36b9 
68ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, Kishor Shy: Bhal 
Date: 2018.07.02 10:46:35 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त, नागपूर 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर. 

७. अँड.श्रीम.कल्पना पांडे,सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, 
सत्र न्यायालय,नागपूर. 

८. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. विधी व न्याय विभाग (ए/शब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 

qo, वित्त विभाग (व्यय- (७, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


